दहशतवाद विरोधी पथकातील पोलीस 
अधीक्षक/ पोलीस उपआयुक्त या दर्जाच्या 
अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रापोसे-१६११/प्र.क्र.२४/पुनर्बांधणी क्र.५५/पोल-१अ. 
मंत्रालय, ३० वा मजला, जागतिक व्यापार केंद्र, सेंटर-१, 
कफ परेड, मुंबई-४०० ००५ 
तारीख: १० एप्रिल, २०१३. 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.रापोसे-०१/२००१/प्र.क्र.४३/पोल-१अ, दि.११.५.२००१ 
२) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.आरसीटी-३२००१/सीआर-५१०/पोल-५अ, दि.१४.१.२००२ 
३) शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र.रापोसे-१३०८/प्र.क्र.२२८/पोल-१अ, दि.२२.१०.२००९ 
४) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.पोमसं/२६-ब/६१४३/ 
पोल-१अ/६८/२००१, दि.१३.७.२०१२ 


शासन निर्णय :- 
राज्याच्या पोलीस दलाच्या पुनर्रचनेअंतर्गत दुसऱया टप्प्यातील सन २००१-०२ मध्ये 


निर्माण करण्यात आलेल्या पोलीस अधीक्षक/ पोलीस उपआयुक्त दर्जाच्या ३० पदांना संदर्भ क्र.१ 


येथील दिनांक ११.०५.२००१ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. सदर शासन 


निर्णयातील ३० पदांपैकी ७ पदांचे फेरवाटप संदर्भ क्र.3 येथील दिनांक २२.१०.२००९ च्या शासन 


निर्णयान्वये करण्यात आले आहे. गृह विभाग, शासन निर्णय दि.१४.१.२००२ मधील तरतुदीनुसार, 


दि.२२.१०.२००९ च्या शासन निर्णयान्वये फेरवाटप केलेल्या पोळीस अधीक्षक, गुप्तवार्ता कक्ष, 


दहशतवाद विरोधी पथक व पोळीस अधीक्षक, तांत्रिक संशोधन कक्ष, दहडातवाद विरोधी पथक या २ 


अस्थायी पदांना पुनरजिवित न करता, दि.२१.६.२०१२ ते दि.३०.९.२०१३ या कालावधीपर्यंत मुदतवाढ 


देण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे.. 


शासन निर्णय क्रमांकः रापोसे-1611/प्र.क्र.24/पुनर्बांधणी क्र.५5/पोल-1अ. 


२. सदर २ अस्थायी पदांसाठी वेतन व भत्त्यावर होणारा खर्च "२०५५-पोळीस, (००) (१०१) 


गुन्हा अन्वेषण व दक्षता (००) (०५) दहशतवाद विरोधी पथक (२०५५ ०५७१) (योजनेत्तर/दत्तमत)" या 


लेखाशिर्षाखाली सन २०१३-१४ या वित्तीय वर्षासाठी मंजूर केलेल्या अनुदानातून भागविण्यात 


यावा.सूचीचा मजकूर लिहा. 


३. सदर area निर्णय, वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.२१९/१३/व्यय-७, 


दि.५.४.२०१३ अन्वये, दिलेल्या सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/१/५/.॥80/७9॥॥॥9.9०९.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१३०५०७१६००५०६२२९ असा आहे. 


हा आदेठा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Pradip Motiram 


Pp r ad | Balkavde 
p DN: CN = Pradip Motiram Balkavde, C 
M ti = IN, S = MAHARASHTRA, O = 
GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
otlram oe 
Reason: | am approving this document 
Bal kavd e Date: 2013.05.07 16:29:42 +08'30" 
(UW. Al. बलकवडे) 


कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 

१) महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२) अपर पोलीस महासंचालक, दहशतवाद विरोधी पथक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

३) महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र, मुंबई. 

४) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
) 
) 
) 
) 


५) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, वांद्रे, मुंबई. 

६) वित्त विभाग (व्यय-७), मंत्रालय, मुंबई 

७ कार्यासन बीयुडी-१/ पोल-१/ पोल-३, Ve विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८) निवडनस्ती, पोळ-१अ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


